तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
अखत्यारीतील अस्थायी पदे दि.१.०९.२०२१ पासून 
दि. २८.०२.२०२२ पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मान्यता -२०२१/(१०५/२१)/तांशि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०१ सप्टेंबर, २०२१. 
संदर्भ:-१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक: मान्यता -२०२१/(४४/२१)/तांशि-५ 
दि.२६ मार्च, २०२१., 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६ /प्र.क्र. ८/ १६/ आ.पु.क., 
दि.१० ऑगस्ट, २०२१., 
३) शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक संकिर्ण -११११/(१८०/१९) तांशि-२, 
दि.०७ डिसेंबर, २०२०., 
४) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 4(3) /तंशिसं / 
2029 /322, दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२१. 
प्रस्तावना: 


तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्या अंतर्गत कार्यरत विविध शासकीय शैक्षणिक संस्था 
व प्रशासकीय कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाची एकूण ३७७७ अस्थायी पदे संदर्भ क्रमांक (१) येथील 
शासन निर्णयान्वये दि.३१/०८/२०२१ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासनाने मंजूरी दिली होती. संदर्भ क्र.(४) अन्वये 
संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांनी उपरोक्त संदर्भ क्र. (३) अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन 
निर्णयातील पदांच्या आढाव्याअंती शिक्षकीय पदांची संख्या विचारात घेऊन उर्वरीत ३७७७ अस्थायी पदांना 
दि.१.०९.२०२१ पासून पुढे चाळू ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. सदर प्रस्तावाचा सर्वांगीण 
विचार करुन शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 


तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्या अंतर्गत कार्यरत विविध शासकीय शैक्षणिक संस्था व 
प्रशासकीय कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाच्या एकूण ३७७७ पदांना दि.१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ 
पर्यंत चालू ठेवण्यास या शासन निर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. अस्थायी पदांचा गोषवारा विवरणपत्र-अ मध्ये 
दर्शविण्यात आला आहे. 

२. उपरोक्त बाबींवरील खर्च “२२०३-तंत्रशिक्षण” या प्रधानशिर्षाखाली संबंधित उपशिर्षाखालील मंजूर 
करण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

३. शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/ प्र. क्र. ८/१६/आ.पु.क. दिनांक १० 
ऑगस्ट, २०२१ अन्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच 
यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला 
नाही, अज्ञा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक १.०९.२०२१ ते दिनांक २८.०२.२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. त्या अधिकारांचा वापर करून सदर शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता -२०२१/(१०५/२१)/तांशि-५ 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०९०११५४६४१०८०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


॥वाप॥॥/ signed by MANALI MILIND SAMA\ 


Di NT 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND. 
TECHNICAL DEPARTMENT, postalCode: ht 
25. 4९402: 


400032, st=Maharashtra, 
१37९3426729716्र्गि506८8/4590152827442340201302 
837९8९2९0९ 


सोबत:- विवरणपत्र-अ SAMANT टर 
(मनाली सामंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति: 

१) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२) सर्व सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालये (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 

3) प्राचार्य, सर्व शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये/ सर्व शासकीय औषधनिर्माणझास्त्र महाविद्यालये/ सर्व 
शासकीय तंत्रनिकेतने व तत्सम तंत्रशिक्षण संस्था (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 

४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर) तंत्र शिक्षण 
संचालनालयामार्फत), 

५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 

६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 

७ सर्व जिल्हा कोषागार कार्यालये (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 

८) वित्त विभाग (व्यय-५), 

९) निवड नस्ती (तांशि-५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र अ 


- पदव्युत्तर पदवं 


11 [reas अभियांत्रिकी महाविद्यालय, औरंगाबाद- पदवी 
= rar 2 
12 MAPA अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अमरावर्ता-पदर्वा ./7)_ | _] TUT ach | | 


- पदव्युत्तर पदवं 
नागपूर 


य, यवतमाळ 


स्थायी पदे दि 01.09.2021 पासून पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आलेल्या पदां 


संस्थानिहाय विवरणपत्र 


= 


9 
Ree SC 


ERRATA 
i 
Si 
३3 
eRe AAR 
IRA AE 


» उस्मानाबाद 


» खामगाव 
» यवतमाळ 
यवतमाळ 


शासकीय हॉटेल मॅनेजमेंट अँड कॅटरींग टेक्नॉंलॉजी संस्था, नागपूर 


पकायनवासा म तासगाव 


386 
aaa, Me CS 


स्थायी पदे दि 01.09.2021 पासून पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आलेल्या पदां 


संस्थानिहाय विवरणपत्र 


bad 


प्थायी पदे दि 01.09.2021 पासून पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आलेल्या पदां 
संस्थानिहाय विवरणपत्र 


सख्या 


विवरणपत्र अ 
दुस-यापाळी 


थायी पदे दि 01.09.2021 पासून पुढे चालू ठेवण्यास 
परवानगी देण्यात आलेल्या पदांचे संस्थानिहाय विवरणपत्र 


Ree we 
30 
ERM 


12 34 
1. ततक पनातरतीत धा तेच.  __________ ८ - - दनी 
पतत न र नता...” >“ 
Sl लेडी __ 0. 
EO UGS ici i आहाहा तत मानत. 
17 29 
18 31 

33 


Maa AAT, FER 


जालना 


9 
ees i 
21 
3777 


